केंद्र सहाय्यित (६०:४०) राष्ट्रीय WT अभियानाच्या 
वैरण व पशुखाद्य या उप-अभियानांतर्गत वैरण 
बियाणांचे प्रापण, संकलन व वितरण आणि ठोबांचे 
वाटप योजनेकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा निधी वितरण करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०३डी७७६) 
राज्य हिस्सा(लेखाशिर्ष २४०३डी७८५) 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.२२/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २३ नोव्हेंबर, २०२० 
वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.पूरक-२०२०/प्र.क्र.१०५/अर्थ-३, दि.१८.९.२०२० 
३) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.पूरक-२०२०/प्र.क्र.८४/पदुम-४ 
शासन निर्णय :- 
केंद्र सहाय्यित (६०:४०) राष्ट्रीय we अभियानाच्या वैरण व wpe या उप-अभियानांतर्गत वैरण 
बियाणांचे प्रापण, संकलन व वितरण आणि ठोबांचे वाटप या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२०- 
२१ या आर्थिक वर्षाकरिता सप्टेंबर, २०२० च्या पावसाळी अधिवेशात मागणी क्र.एन-३, २४०३-पश्युसंवर्धन, (७८९)- 
अनुसूचित जाती उपयोजना, (०३) राष्ट्रीय we अभियानांतर्गत वैरण व पशुखाद्य विकास (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(03) (०५) वैरण बियाणांचे प्रापण, संकळन व वितरण आणि ठोंब वाटप (६०टक्के केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) ३३- 
अर्थसहाय्य (२४०३७७६) या लेखाशिर्षाखाली रु.९०.०० लाख, (०३) (०६) वैरण बियाणांचे प्रापण, संकलन व 
वितरण आणि ठोंब वाटप (४०टक्के राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) ३३-अर्थसहाय्य (२४०३७८५) या लेखाशिर्षाखाली 
रु.६०.०० लाख असा एकूण रु.१५०.०० लाख इतका निधी पुरवणी मागणी अन्वये अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला 
आहे. 
त्या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.१६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये 
राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या 
अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाच्या एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या १५ ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत निधी वितरीत 
करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तथापि 6090-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय wae अभियानाच्या वैरण व 
Ree या उप-अभियानांतर्गत वैरण बियाणांचे प्रापण, संकलन व वितरण आणि ठोबांचे वाटप या योजनेसाठी 
अनुसूचित जाती घटकांकरिता वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत पावसाळी अधिवेशन, २०२० मध्ये पुरवणी 
मागणीद्वारे अर्थसंकल्पिय निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती घटक 
कार्यक्रमातंर्गत (०३) (०५) वैरण बियाणांचे प्रापण, संकलन व वितरण आणि ठोंब वाटप (६०टक्के केंद्र हिस्सा) 
(कार्यक्रम) ३३-अर्थसहाय्य (२४०३७७६) या लेखाशिर्षाखाली रु.९०.०० लाख तर , (०३) (०६) वैरण बियाणांचे 
प्रापण, संकलन व वितरण आणि ठोंब वाटप (४०टक्के राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) ३३-अर्थसहाय्य (२४०३७८५) या 
लेखाशिर्षाखाली रु.६०.०० लाख असा एकूण रु.१५०.०० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान 
सचिव, पदुम विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यास झासन मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.२२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. लॉक डॉऊनमुळे पुढील ३ते ४ 
महिने राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य 
झालेले भौतिक उद्िष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, 
समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व 
पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३१९/२०२०/व्यय- 
२, दि.०९.११.२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११२४१५१००७६८२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Prashant Pundlik (1:11: 


87 fbd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f1 8d726b6c8e6 


serialNumber=5599270e38b296e5e5d8 1 4ff5976561a3ec66d875aeb425d735e1d7 
a g h 12140929, cn=Prashant Pundlik Wagh 


Date: 2020.11.24 15:14:10 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


सचिव, कृषी व पदुमण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, WA, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


AN AD 


SoSemexwn wv 


पृष्ठ २ पैकी २ 


